अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे पुनर्वितरण 


“मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, (०४) प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे पुनर्वसन, (०४) (०२) आयुक्त, 
पुणे (अनिवार्य) (२२३५ १९४२) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.०९/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २१ फेब्रुवारी, 2023 


संदर्भ - 
उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांचे पत्र जा. क्र. पुनर्व/उपले/आर 
आर/१६४/२०२३, दिनांक- २४/०१/२०२३ 


प्रस्तावना- 
उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सातारा व उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), कोल्हापूर यांचे 


वैद्यकीय देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी मागणी क्रमांक सी-०५, लेखाशिर्ष २२३५ १९४२ अंतर्गत ०१, वेतन 
या उद्दिष्टाखाली पुरेशी तरतूद उपलब्ध नसल्याने या लेखाशिर्षातंर्गत ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च या 
उद्दिष्टाखाळील अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून रूपये ४.५० लक्ष व १३-कार्यालयीन खर्च या 
उद्दिष्टाखाळील अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून रूपये २०.०० लक्ष इतकी संभाव्य बचत विचारात घेऊन 
एकूण रूपये २४.५० लक्ष इतकी तरतूद ०१- वेतन या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे वळती करून 
वितरित करण्याची विनंती उपायुक्‍त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
पत्रान्वये केली आहे. 


२. त्या अनुषंगाने २२३५ १९४२ या लेखाशिर्षातंर्गत ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३, कार्यालयीन 
खर्च व ०१, वेतन या उद्दिष्टांमध्ये पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सातारा व उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), कोल्हापूर यांचे 
वैद्यकीय देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य HENS “2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण” अंतर्गत (०४) (०२) आयुक्त, पुणे (अनिवार्य) (२२३५ १९४२) या ळेखाशीर्षाखाळील ११, 
देशांतर्गत प्रवास खर्च, १३, कार्यालयीन खर्च व ०१, वेतन या उद्दिष्टांमध्ये खालीलप्रमाणे पुनर्वितरण 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२३/प्र.क्र.०९/र-८ 


(रक्‍कम हजारात) 
वा उद्दिष्ट सन 2022-23 | आतापर्यंत BEAMS पुनर्वितरण ।पुनर्वितरणा- 
क्र साठी मंजूर | झालेला प्रणालीवर । करावयाची | नंतरची 

तरतूद खर्च अवितरित व | रक्कम (“/-)| तरतूद 
अखर्चित तरतूद 
et | ०१, वेतन ६९१३३.०० ६१२२९.६९ ७९०३.३१ (+) 2840.00 | १०३५३.३१ 
२ | ११, देशांतर्गत ८१०.०० ३०.९९ (9192.09 (-) 840,00 328.09 
प्रवास खर्च 
३ ।१३, कार्यालयीन) ३१५०.०० ५०७.५१ २६४२.४९ | (- २०००.०० | ६४२.४९ 
खर्च 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पुनर्वितरणानंतरच्या तरतूदींची नोंद घेऊन 
सदर निधीच्या वितरणाबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ३८/२०२३/व्यय-९, दिनांक 
३१.०१.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२११५०३५६८९१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय BATA ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

४. afar व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१०. कक्ष अधिकारी, पी.ए.सी.कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अया 


पृष्ठ २ पैकी २ 


